सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार 

सोमवार , ऑगस्ट २ ९ , २०२२ / भाद्रपद ७ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक ५० 
प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 

अनुक्रमणिका 

सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४२. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी 

अधिनियम , 


वर्ष ८ , अंक २५ ] 


१ ९ ५ ९ चा 

३ . 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35530 


दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२२ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी , याद्वारे , प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे . 


२०२२ चा 

महा . 
अध्या . ५ . 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये २३.०० 


सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४२ . 

( माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर " महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक २६ ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला 

अधिनियम . ) 


भाग चार ५०-१ 


सतिश वाघोले , 

प्रभारी सचिव ( विधि विधान ) , 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन , 

विधि व न्याय विभाग . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी विधेयक . 
ज्याअर्थी , राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ; 

आणि ज्याअर्थी , यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता , महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये आणखी 
सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी 
परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि म्हणून , त्यांनी दिनांक २७ जुलै २०२२ 
रोजी , महाराष्ट्र ग्रामपंचायत ( सुधारणा ) अध्यादेश , २०२२ हा प्रख्यापित केला होता ; 

} 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करणे इष्ट आहे ; 
त्याअर्थी , भारतीय गणराज्याच्या व्याहत्तराव्या वर्षी , याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : 


पृष्ठे 

१-३ 


२ 


संक्षिप्त नाव व 

प्रारंभ . 


सन १ ९ ५ ९ चा 
अधिनियम क्रमांक 


३ याच्या कलम 

१३ ची सुधारणा . 


३ याच्या कलम 

१५ ची सुधारणा . 


सन १ ९ ५ ९ चा 
अधिनियम क्रमांक “ 


सन १ ९ ५ ९ चा 
अधिनियम क्रमांक 


३ याचे कलम 
३० अ- १ ब वगळणे . 


सन १ ९ ५ ९ चा 
अधिनियम क्रमांक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , ऑगस्ट २ ९ , २०२२ / भाद्रपद ७ , 


३ याच्या कलम 

३५ ची सुधारणा . 


१. ( १ ) या अधिनियमास , महाराष्ट्र ग्रामपंचायत ( सुधारणा ) अधिनियम , २०२२ , असे म्हणावे . 

( २ ) तो , दिनांक २७ जुलै २०२२ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल . 

२. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश , “ मुख्य अधिनियम ” असा केला आहे ) १ ९ ५ ९ 
याच्या कलम १३ मध्ये , — 

चा ३ . 


66 

( १ ) पोट - कलम ( १ ) मधील , “ अशी यादी ज्या प्रभागाशी संबंधित असेल त्या प्रभागाच्या सदस्यांच्या 


या मजकुराऐवजी , “ अशी यादी ज्या प्रभागाशी संबंधित असेल त्या प्रभागाच्या सदस्यांच्या , आणि थेट निवडून 
द्यावयाच्या पंचायतीच्या सरपंचाच्या ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


( २ ) पोट - कलम ( २ ) ऐवजी , पुढील पोट - कल 
पुढील 


पोट - कलम दाखल करण्यात येईल 

* 


शके १ ९ ४४ 


सन १ ९ ५ ९ चा 

४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३० अ -१ अ मध्ये , पोट - कलम ( १ ) मधील , महाराष्ट्र ग्रामपंचायत २०१८ चा 
अधिनियम क्रमांक ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१७ ” या मजकुराऐवजी , “ महाराष्ट्र ग्रामपंचायत ( सुधारणा ) अधिनियम , २०२२ ” हा 

महा . ५४ . 

३ याच्या कलम 

३० अ -१ अ ची मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

सुधारणा . 


66 

( २ ) प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीकरिता किंवा पोट - निवडणुकीकरिता नामनिर्देशन करण्यासाठी 
निश्चित केलेल्या अंतिम दिनांकास जिचे नाव मतदार यादीत आहे आणि जी एकवीस वर्षांपेक्षा कमी वयाची 
नाही अशी प्रत्येक व्यक्ती , या अधिनियमाखाली किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही 
कायद्याखाली निरर्ह ठरलेली नसेल तर , त्या गावाच्या कोणत्याही प्रभागातून सदस्य म्हणून किंवा 
पंचायतीच्या सरपंच पदासाठी निवडून येण्यास अर्ह असेल . अशा गावाच्या मतदार यादीत जिचे नाव 
नोंदविण्यात आले नसेल अशी कोणतीही व्यक्ती , त्या गावाच्या कोणत्याही प्रभागासाठी सदस्य म्हणून किंवा 
पंचायतीच्या सरपंच पदासाठी निवडून येण्यास अर्ह असणार नाही . ” . 


" 

३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १५ मध्ये , पोट - कलम ( २ ) मधील , “ कलम ११ 
कलम ११ किंवा , यथास्थिति , कलम ३० अ- १ अ " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


५. मुख्य अधिनियमाचे कलम ३० अ -१ ब वगळण्यात येईल . 


६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३५ मधील , - 

( १ ) पोट - कलम ( १ अ ) वगळण्यात येईल ; 


" 


८८ 


66 


या मजकुराऐवजी , 


( २ ) पोट - कलम ( ३ ) ला , त्याचा खंड ( अ ) असा नवीन वर्ण क्रमांक देण्यात येईल ; आणि अशा प्रकारे 
नवीन वर्ण क्रमांक दिलेल्या खंड ( अ ) नंतर , पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल : 


( ब ) त्या त्या वेळी पंचायतीच्या कोणत्याही सभेस उपस्थित राहण्यास व मतदान करण्यास 
हक्कदार आहेत अशा एकूण सदस्य संख्येच्या तीन - चतुर्थांशापेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांच्या बहुमताने , 
थेट निवडून आलेल्या सरपंचाविरुद्ध अविश्वासाचा प्रस्ताव आणण्यात आल्यानंतर , याबाबतीत जिल्हाधिका - याने 
नियुक्त केलेल्या अधिका - याने , असा प्रस्ताव संमत केल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत बोलाविलेल्या आणि 
अशा अधिका - याच्या उपस्थितीत व अध्यक्षतेखाली ग्रामसभेच्या विशेष सभेमध्ये , शिरगणना करण्याच्या पद्धतीने 
साध्या बहुमताने , त्यास अनुसमर्थन देण्यात येईल . ग्रामसभेने अशा प्रस्तावाला अनुसमर्थन दिल्यानंतर , सरपंच , 
त्या पदाच्या सर्व अधिकारांचा वापर करण्याचे आणि त्याची सर्व कार्ये व कर्तव्ये पार पाडण्याचे तात्काळ 
थांबवील , आणि त्यानंतर असे अधिकार , कार्ये व कर्तव्ये , उप - सरपंचाकडे , आणि जर सरपंच व उप - सरपंच 


२०२२ चा 
महा . 


२०२२ चा 
महा . अध्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , ऑगस्ट २ ९ , २०२२ / भाद्रपद ७ , 


शके १ ९ ४४ 


या दोघांविरुद्ध अविश्वासाचा प्रस्ताव आणण्यात आला असेल तर , पोट - कलम ( ३ ब ) अन्वये निर्दिष्ट केलेला 
विवाद , कोणताही असल्यास , निर्णीत होईपर्यंत गट विकास अधिका - याकडून प्राधिकृत करण्यात येईल अशा 
विस्तार अधिका - याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिका - याकडे , निहित होतीलः ” . 


७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ४३ मध्ये , पोट - कलम ( १ ) मधील , दुस - या परंतुकाऐवजी , पुढील परंतुक सन १ ९ ५ ९ चा 
दाखल करण्यात येईल : 

अधिनियम क्रमांक 


३ याच्या कलम 

66 

परंतु आणखी असे की , जर या पोट - कलमान्वये थेट निवडून दिलेले सरपंचाचे पद रिक्त झाले असेल ४३ ची सुधारणा . 
ते पद , असे रिक्त झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत , कलम ३० अ - १ अ मध्ये निर्धारित केलेल्या 
रीतीने निवडणुकीद्वारे भरण्यात येईल . ” . 

तर , 


अधिकार . 

८. ( १ ) जर या अधिनियमाद्वारे सुधारणा केलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना अडचणी दूर 
कोणतीही अडचण उद्भवल्यास , राज्य शासनास , प्रसंगानुरूप उद्भवेल त्याप्रमाणे , ती अडचण दूर करण्याच्या करण्याचा 
प्रयोजनांसाठी , त्याला आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशी , या अधिनियमाद्वारे सुधारणा केलेल्या , मुख्य 
अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट , शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे , 
करता येईल : 


} 


परंतु या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वर्षांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर , असा कोणताही 
आदेश काढण्यात येणार नाही . 


( २ ) या कलमान्वये काढलेला प्रत्येक आदेश , तो काढल्यानंतर , शक्य तितक्या लवकर , राज्य 
विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर मांडण्यात येईल . 


९ . ( १ ) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत ( सुधारणा ) अध्यादेश , २०२२ हा , याद्वारे , निरसित करण्यात येत आहे . सन २०२२ चा 
( २ ) अशा प्रकारे निरसन झाले असले तरीही , उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य क्रमांक ५ याचे 
महाराष्ट्र अध्यादेश 
अधिनियमाच्या तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कोणतीही कार्यवाही ( काढण्यात आलेली निरसन व 
कोणतीही अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश यांसह ) ही या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य व्यावृत्ती . 
अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती , किंवा कार्यवाही किंवा यथास्थिती , 
काढलेली अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


